कृषि विभागातील “शेतकरी मासिक योजना” तसेच 
“कृषि विषयक माहिती पथक योजना”या योजनांमधील 
अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- २१ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा :- 


१.शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. संकीर्ण- २०२०/ प्र.क्र.३८/३-अ, दि. २५/०८/२०२२ 
२.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृमावि/विप्र-४/आस्था/५३१४/२०२३, दि.१३/०२/२०२३ 

३.कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. शोमासे/२३-२४/आस्था/सा.प्र./विप्र-६/६१६४, दि.१७/०२/२०२३ 
४.वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८/०२/२०२३ 


प्रस्तावना :- 


"शेतकरी मासिक योजना" व "कृषि विषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतर्गत अस्थायी 
पदे (सहा महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त असलेली पदे वगळून) सन २०२२-२३ मध्ये दिनांक 
०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास उपरोक्त क्र.१ येथील 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


२. सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, 
यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात 
करण्यात आलेला नाही,अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि. ०१.०३.२०२३ ते 
दि.३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील वित्त विभागाच्या 
दि. ०८/०२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आलेले आहेत. 

३. वित्त विभागाच्या दि. ०८/०२/२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील निदेशांच्या अनुषंगाने, 
प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील व कार्यालयातील मंजूर पदांचा आढावा घेवून 
सुधारित आकृतिबंध निश्चित करुन त्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
कोणत्याही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचे निदेश दिले आहेत. त्या अनुषंगाने "शेतकरी मासिक योजना" 
व "कृषि विषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतर्गत या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या 
विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये नमूद अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०२२ पासून दि.३१/०८/२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय 
घेत आहे- 


शासन निर्णय :- 


"शेतकरी मासिक योजना" त्याच प्रमाणे "कृषिविषयक माहिती पथक योजना" या योजनांतील 
या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” आणि “ब” मध्ये दर्शविळेली अनुक्रमे ९व ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


अस्थायी पदे दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीकरिता चाळू ठेवण्यास या 
आदेशान्वये शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि. ०८/०२/२०२३ 
अन्वये मंत्राळयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा 
शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

2. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या Www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२११३२०१३७८०१ असा 
आहे. प्रस्तुत शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


HEMANT 
GORAKHNATH 
MHAPANKAR te 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


eapzeeg9 


13: 
st 


प्रति, 
१. प्र.स. (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२ 
२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
3. उप सचिव (३-ओ), / यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
४. उपसचिव (अर्थसंकल्प),यांचे स्वीय सहायक कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
५. सर्व विभागीय (महसूल) आयुक्‍त 
६. कृषि संचालक (सर्व) 
७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
८. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
९. कृषि सहसंचालक (आस्थापना-५), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
qo, संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, नवीन प्रशासकीय भवन, शासकीय वसाहत, 
चेतना कालेज समोर, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१२. सचिव, केंद्र शासन, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 


(पत्राने) 
१३. अर्थ व सांख्यिकी सल्लागार, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, कृषि भवन, नवी दिल्ली-१ 
(पत्राने) 


१४. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई 

१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
पुणे/ठाणे/नाशिक/लातूर/कोल्हापूर/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 

१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१८. नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


. वित्त विभाग (व्यय-१), (अर्थसंकल्प-१३), (वि.सु.-१), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
. कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (94-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. कक्ष अधिकारी (96-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. निवड नस्ती (३-ओ). 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


विवरणपत्र "अ 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक- संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र 
शेतकरी मासिक योजना 


अ.क्र | पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | लेखाशीर्ष 


सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक 


क्र- 


090 OO dada 
व oi — as — ane महाराष्ट्र aA 
सहाय्यक २०२०० ८११०० गाता 
(नि.श्रे.) ३४८०० १२२८०० तकर 
४ | अधिक्षक ९३००- | ४३०० | 5-१४- ३८६००- 
| | क | स्य. 
५ | वरिष्ठ ५२००- २४०० | 5-८-२५५००- 
estes | र कळ 
५२००- १९०० 5-६: १९९००- 
rae | [क 


5-१: 14000- 
४७६०० 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३ओ 


विवरणपत्र “ब” 
शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक-संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.३८/३अे, 
दिनांक : २१ फेब्रुवारी, २०२३ चे सहपत्र 
कृषि विषयक माहिती पथक योजनेतील पदांचे विवरणपत्र 


अ.क्र पदनाम वेतनश्रेणी कार्यालय | मुदतवाढ | लेखाशीर्ष 
देण्यात 
आलेल्या 
अस्थायी 
पदांची 
संख्या 


मूळ वेतन | ग्रेडपे | सातव्या वेतन 
आयोगानुसार 
सुधारित मॅट्रिक स्तर 


i eS ee र Eo 


कृषि पर्यवेक्षक ९३००- | ४२०० S-93: "मागणी क्र- 
३४८०० ३५४००-११२४०० | आयुक्तालय डी-३ 
महाराष्ट्र २४०१- 

राज्य, पुणे पीकसंवर्धन 


४३०० 5-१४: १०९, विस्तार 
३८६००-१२२८०० q प्रशिक्षण, 

3 २४०० 5-८: १०९ 
२५५००-८११०० (०१) (०१) कृषि 

४ | लिपिक ५२००- | १९०० 5-६: विषयक 

षु 


र (२४०१ ०७३५) 


अनुरेखक ५२००- | २४०० 5-८: 
६ | वाहन चालक ५२००- | १९०० ७९ 


एकूण 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


